प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती 


श्री. अभिजित जगताप, तहसिलदार 
यांची तहसिलदार जमीन मालमत्ता, 
पुणे महानगर प्रदेश विकास 
प्राधिकरण, पुणे या पदावर 
प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती 
करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन Aa क्र. बदली-२०२३/प्र.क्र.9६/ई-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : २७ जुले, २०२३ 


संदर्भ:- १) महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये 
पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ 
२) सामान्य प्रशासन विभाग अधिसुचना क्र.एसआरव्ही-२०२१/प्र.क्र.४९/कार्या-१२, 
दि.१४.०७.२०२१ 


शासन sear :- 


महाराष्ट्र बदली अधिनियम, २००५ मधील कलम ४(४) व ४(५) च्या तरतूदीनुसार व 


महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी, सेवेतून 


काढूण टाकणे) नियम, १९८१ च्या नियम-४० मधील परिशिष्ट-२ मधील विहित अटी व शरर्तीना 


अधीन राहून श्री.अभिजित जगताप, तहसिलदार अंजनगाव सुर्जी यांची तहसिलदार जमीन 


मालमत्ता, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, पुणे या पदावर ३ वर्षांच्या कालावधीसाठी 


सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने सार्वजनिक सेवेच्या हितार्थ व प्रशासकीय सोयीच्या दृष्टीने 


प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


२. सदर आदेशा तात्काळ अंमलात येत असून श्री.अभिजित जगताप, तहसिलदार यांना 


या आदेशानुसार एकतर्फी कार्यमुक्त करण्यात येत आहे. उपरोक्त अधिका-यांनी 


पदस्थापनेच्या पदावर तात्काळ रुजू व्हावे. 


३. सदरील आदेश हेच कार्यमुक्ततेचे आदेशा असून संबंधित विभागीय आयुक्‍्त/ 


जिल्हाधिकारी यांनी नव्याने आदेश काढण्याची आवश्यकता नाही. 


शासन SIS क्रमांकः बदली-२०२३/प्र.क्र.9७६/ई-३ 


४. तहसिलदार जमीन मालमत्ता, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, पुणे या 


कार्यालयातील प्रतिनियुक्‍तीच्या अनुषंगाने श्री.अभिजित जगताप, तहसिलदार यांच्या सेवा 


नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचेकडे सुपूर्द करण्यात येत आहेत. 


प्‌. श्री. अभिजित जगताप, तहसिलदार यांनी प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग, 


मंत्रालय, मुंबई यांचेकडे हजर व्हावे. 


६. सदर शासन sear महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५//५/.॥६॥/959॥॥9.90९.॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०७२७१६३७५४६५१९ 


असा आहे. हा seat डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
AJIT SOPANRAO ण, 


DESHMUKH प 
(अजित देडमुख) 
शासनाचे उप सचिव 
प्रति, 
© प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
« विभागीय आयुक्‍त, अमरावती/ पुणे. 


प्रत, 


« मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

« मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

« मा.मंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सचिव 

e संबंधित जिल्हाधिकारी. 

« प्रधान महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखा परीक्षा), मुंबई/ 
नागपूर. 

७ संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

७ संबंधित अधिदान व लेखा अधिकारी. 

e संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी. 

«७ अपर मुख्य सचिव (महसूल) यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई-४०० 
०२२. 

« संबंधित तहसिलदार (विभागीय आयुक्‍त, अमरावती यांचेमार्फत). 

७ उप सचिव (ई-३) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

७ निवडनस्ती (ई-३). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


